RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४ , अंक ९ २ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट ३, २०१८ / श्रावण १२, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक एफएसटी -०५ /१८ / प्र.क्र .२८० / फ - ४.- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे वन विभागातील क्षेत्र सर्वेक्षक , गट- ब ( अराजपत्रित ), मुख्य लेखापाल , लेखापाल , 
सर्वेक्षक , वनपाल, लिपिक -नि -टंकलेखक व वनरक्षक, गट - क पदांचे ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०११ यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत 
आहेत , ते असे 

१ . या नियमांना, वन विभागातील क्षेत्र सर्वेक्षक, गट - ब ( अराजपत्रित ), मुख्य लेखापाल , लेखापाल, सर्वेक्षक , वनपाल , लिपिक -नि 
टंकलेखक व वनरक्षक गट - क पदांचे ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा ) नियम २०१८ , असे म्हणावे. 

२ . वनक्षेत्र सर्वेक्षक गट-ब ( अराजपत्रित ), मुख्य लेखापाल, लेखापाल , सर्वेक्षक , वनपाल, लिपिक -नि -टंकलेखक व वनरक्षक , 
गट - क पदांचे( सेवाप्रवेश) नियम , २०११ ( यात यानंतर ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम ८ ऐवजी 
पुढील नियम दाखल करण्यात येईल : 

८. (१) वन विभागातील “ लिपिक -नि -टंकलेखक ” या पदावरील नेमणूक एक तर, 

( अ ) वन विभागातील गट ड ” मधील पद धारण करणा - या व गट- “ ड ” मधील पदावर ३ वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी 
नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या आणि खंड ( ब) मधील, उपखंड (दोन ) व ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करणा- या 
व्यक्तींमधून, योग्यतेच्या अधीन राहून , ज्येष्ठतेच्या आधारे योग्य व्यक्तीला पदोन्नती देऊन करण्यात येईल ; किंवा 
( ब ) पुढील व्यक्तींमधून नामनिर्देशनाद्वारे करण्यात येईल, 

( एक ) ज्यांचे वय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नाही आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्ती : 
परंतु , राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींच्या बाबतीत, उच्चतम वयोमर्यादा त्रेचाळीस वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल : 

परंतु आणखी असे की , या उपखंडामध्ये नमूद केलेली उच्चतम वयोमर्यादा ही , अनुकंपा तत्त्वावर किंवा पदवीधर 
अंशकालीन यासारख्या पसंतीक्रमाच्या आधारे नियुक्त करावयाच्या व्यक्तींना तसेच माजी सैनिक, दिव्यांग व्यक्ती, प्रकल्पग्रस्त 


“ 


- 


( १ ) 


भाग चार - अ -१५७ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३, २०१८ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४० 


असेल . 


.. 


“ 


~ 


व्यक्ती, भूकंपग्रस्त व्यक्ती व खेळाडू यांसारख्या, समांतर आरक्षणांतर्गत राखीव वर्गातील व्यक्तींना लागू असणार नाही. अशा 
वर्गातील उमेदवारांना, शासनाने याबाबतीत वेळोवेळी घोषित केलेल्या प्रचलित धोरणानुसार असलेली उच्च वयोमर्यादा लागू 

( दोन ) ज्यांनी पदवी धारण केलेली आहे अशा व्यक्ती; आणि 

( तीन ) ज्यांनी मराठी टंकलेखनाचेकिमान ३० शब्द प्रति मिनिट वेगमर्यादेचेकिंवा इंग्रजी टंकलेखनाचेकिमान ४० शब्द 
प्रति मिनिट वेगमर्यादेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले आहे, अशा व्यक्ती ; किंवा 

( क ) शासनाने याबाबतीत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशांनुसार , खंड ( ब ) च्या उपखंड (दोन ) व ( तीन) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेली अर्हता धारण करीत असेल अशा योग्य व्यक्तीची अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करून करण्यात येईल ; किंवा 

( ड ) गट क ” मधील वाहनचालक हे पद धारण करणा- या व त्या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा 
पूर्ण केलेल्या आणि खंड ( ब ) च्या उप खंड (दोन ) व ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करणा- या व लिपिक -नि -टंकलेखक 
पदावर जाण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींमधून, योग्यतेच्या अधीनतेने , सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे योग्य व्यक्तीची कायमस्वरूपी संवर्ग 
बदली करून नियुक्ती करण्यात येईल. वाहनचालक या पदावरुन लिपिक- नि-टंकलेखक पदावर नियुक्ती दिलेल्या व्यक्तींची लिपिक 
नि -टंकलेखक पदावरील सेवाज्येष्ठता ही, लिपिक -नि-टंकलेखक पदावरील त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून निश्चित करण्यात येईल : 

परंतु, खंड ( ब) च्या उप खंड ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण केली नसेल अशा माजी सैनिक उमेदवारास , तो उक्त 
अर्हता त्याच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून अकरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत प्राप्त करील या अटीवर, उक्त पदासाठीच्या स्पर्धा 
परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिली जाईलः 

परंतु आणखी असे की , अशा माजी सैनिक व्यक्तीने खंड (ब ) च्या उप खंड ( तीन) मध्ये नमूद केलेली अर्हता, तिच्या नियुक्तीच्या 
दिनांकापासून अकरा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत धारण केली नाही तर , त्या व्यक्तीची सेवा समाप्त केली जाण्यास ती पात्र असेल : 

परंतु तसेच, एखादी व्यक्ती खंड ( ब ) च्या उप खंड ( तीन ) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करीत नसेल तर , अशा व्यक्तीची 
अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात येईल. मात्र , तिने उक्त अर्हता, शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत संपादन 
करणे आवश्यक असेल . जर अशा व्यक्तीने विनिर्दिष्ट कालावधीच्या आत उक्त अर्हता संपादन करण्यास कसूर केली तर, शासनाने 
याबाबतीत वेळोवळी दिलेल्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल . 

परंतु असेही की , हे सेवाप्रवेश नियम महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापूर्वी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठीच्या 
प्रतीक्षा यादीत समाविष्ट केलेल्या उमेदवारांना अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी, माध्यमिक शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र हीच शैक्षणिक 
अर्हता लागू असेल ; आणि हे सेवाप्रवेश नियम महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून , या पदावरील अनुकंपा 
तत्त्वावरील नियुक्तीसाठीच्या प्रतीक्षा यादीत नाव समाविष्ट करण्याकरिता, खंड ( ब) च्या उपखंड ( दोन) मध्ये विहित केलेली 
शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असेल . 

( २) या नियमामध्ये नमूद केलेल्या पदावरील नियुक्ती, पदोन्नतीने, नामनिर्देशनाने ( अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसह ) व वाहनचालक 
संवर्गामधून कायमस्वरूपी बदलीने अनुक्रमे ४०:५०:१० या प्रमाणात करण्यात येईल ; 

परंतु, पदोन्नतीने किंवा वाहनचालक संवर्गामधून कायमस्वरूपी बदलीने नियुक्तीसाठी नमूद केलेली अर्हता धारण करणारे योग्य 
उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, नियुक्ती प्राधिका- यास पदोन्नतीने व वाहनचालक संवर्गामधून कायमस्वरूपी बदलीने करावयाच्या नियुक्तीसाठीचे 
प्रमाण शिथिल करता येईल व उमेदवारांची नामनिर्देशनाने नियुक्ती करता येईल . 
( ३ ) या नियमामध्ये 

नमूद 

केलेल्या पदावर नियुक्त केलेल्या व्यक्तीने विभागीय परीक्षा, कोणत्याही असल्यास, त्यांबाबत करण्यात 
आलेल्या नियमांनुसार जर त्या व्यक्तीला या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट मिळाली नसेल तर, त्या उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. 

मुख्य ” नियमांच्या नियम १३ मध्ये पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल 

परंतु , लिपिक-नि -टंकलेखकाची जर अगोदरच त्या वृत्तामध्ये पाच वर्षेनियमित सेवा पूर्ण झालेली असेल तर, ज्या वृत्तातून त्याची 
बदली करण्यात आली असेल त्या वृत्तामध्ये त्याची सेवाज्येष्ठता गमावण्याच्या अधीनतेने , त्याच्या स्वतःच्या विनंतीवरुन , दुस- या वृत्तामध्ये 
बदली करता येईल . अशा बदली केलेल्या लिपिक - नि -टंकलेखकाची ज्या वृत्तामध्ये बदली करण्यात आली असेल त्या वृत्तामधील त्याची 
सेवाज्येष्ठताही , त्या वृत्तामध्ये रुजू झाल्याच्या दिनांकास असलेल्या निम्नतम क्रमांकावर निश्चित करण्यात येईल . 


“ 


३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अतुल 

कोदे , 
शासनाचे सहसचिव ( वने ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३ , २०१८ / श्रावण १२ , शके १ ९ ४० 


3 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 2nd August 2018 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No.FST -05 / 18 /C.R.280 /F -4.- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India, the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules to 
amend the Range Surveyor, Group - B (Non -Gazetted ), Chief Accountant, Accountant, Surveyor, Forester, 
Clerk -cum - Typist and Forest Guard , Group -C (Recruitment) Rules , 2011 , namely : 

1. These rules may be called the Range Surveyor,Group - B (Non -Gazetted ),Chief Accountant, 
Accountant, Surveyor, Forester, Clerk - cum - Typist and Forest Guard , Group - C (Recruitment) 
( Amendment) Rules, 2018 . 

2 . For rule 8 of the Range Surveyor, Group - B (Non -Gazetted ), Chief Accountant, Accountant, 
Surveyor, Forester, Clerk - cum - Typist and Forest Guard , Group -C (Recruitment) Rules , 2011 
(hereinafter referred to as “the principal Rules”), the following shall be substituted , namely 

“ 8. (1) Appointment to the post of Clerk -cum - Typist in Forests Department, shall be made 
either , 

( a ) by promotion of a suitable person , on the basis of seniority , subject to fitness , from 
amongst the persons holding the post in Group “ D ” in Forests Department,having not less than 
three years of regular service on the post in Group “ D ” and possess qualifications mentioned in 
sub -clauses ( ii) and (iii) of clause (b ) ; or 
(b ) by nomination from amongst the persons who , - 

(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age: 

Provided that, in case of persons belonging to reserved categories the upper age limit 
shall be relaxed up to forty three years : 

Provided further that, the upper age limit mentioned in this sub - clause shall not apply 
to the persons to be appointed on compassionate ground or on preference basis such as 
Graduate part time and persons belonging to classes reserved for horizontal reservation 
such as Ex - servicemen , Differently abled persons , Project affected persons, Earthquake 
affected persons and sports person . Upper age limit for the candidates belonging to such 
classes shall be as per the prevalent policy declared by the Government in this regard 
from time to time , and 

(ii) possess a degree ; and 

(iii) possess the Government Commercial Certificate or Computer Typing Certificate 
with a speed of not less than thirty words perminute in Marathi Typewriting or forty words 
per minute in English Typewriting ; or 

( c) by appointment of a suitable person on compassionate ground , in accordance with the 
orders issued in this behalf by the Government, from time to time, who possesses qualifications 
specified in sub -clauses ( ii) and ( iii) of clause (b ) ; or 

(d ) by permanent cadre transfer of a suitable person from amongst the persons holding 
the post of Driver , Group “ C ”, who prefer the post of Clerk - cum - Typist, having completed not 
less than three years of regular service on the post of Driver and possesses qualifications 
mentioned in sub - clauses ( ii) and ( iii) of clause (b ), on the basis of seniority subject to fitness . 

The seniority of Drivers on the post of Clerk - cum - Typist shall be fixed from the date of appointment 
to the post of Clerk - cum - Typist : 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट ३, २०१८ / श्रावण १२, शके १ ९ ४० 


Provided that, the ex - serviceman , who does not possess the qualificationsmentioned in 
sub -clause ( iii) of clause (b ), shall be allowed to appear for the competitive examination for the 
said post, subject to the condition that, such a person shall acquire the said qualification within 
the period of eleven months from the date of his appointment : 

Provided further that, if such ex -serviceman does not possess the qualification mentioned 
in sub - clause (iii) of clause (b ), within the period of eleven months from the date of his appointment, 
then he shallbe liable to be terminated from the service : Provided also that, if a person who does 
not possess the qualification mentioned in sub - clause (iii) of clause (b ),may be appointed on 
compassionate ground provided he shall acquire the said qualification within the period specified 
by the Government from time to time. If such person fails to acquire the said qualification within 
such specified period , then the action shall be taken as per orders issued by the Government, 
from time to time, in this regard : 

Provided also that, the educational qualification of Secondary School Certificate shall be 
applicable to the candidates for appointment on Compassionate ground, who are included in 
waiting list for appointment on Compassionate ground, before the date of publication of these 
recruitmentrules in the Maharashtra Government Gazette ; and from the date of the publication 
of these recruitment rules in the Maharashtra Government Gazette , the educational qualification 
prescribed in sub -clause (ii) of clause (b ) shall be required for including the name in the waiting 
list for appointment to this post on Compassionate grounds . 

(2 ) Appointment to the postmentioned in this rule shall be made by promotion , nomination 
(including the appointment on the Compassionate ground) and Permanent transfer from Driver 
cadre , in the ratio of 40:50:10 , respectively : 

Provided that, if suitable candidates possessing qualifications mentioned for promotion or 
by Permanent transfer from Driver cadre are not available , the Appointing Authoritymay relax 
the ratio for appointment by promotion and by permanent transfer from Driver cadre and may 
appoint the candidates by nomination . 

( 3 ) A person appointed to the post mentioned in this rule shall be required to pass the 
departmental examination , if any, according to the rules made in that behalf, unless he been 
exempted from passing those examinations . 
3. To rule 13 of the principal Rules , the following proviso shall be added , namely : 

“ Provided that, the Clerk - cum - Typist may be transferred to another circle upon his own request 
ifhe has already completed five years ofregular service in the circle subject to loss of seniority in the 
circle from which he is transferred . The seniority of such transferred Clerk - cum - Typist in the circle in 
which he is transferred shall be fixed at lowest number on the date on which he joins in that circle .". 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ATUL KODE , 
Joint Secretary ( Forests ), 
Revenue and Forest Department. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


